सन २०२२-२३ मधील खरीप व रब्बी 
हंगामामध्ये राज्य ते तालुका स्तरावरील 
पीकस्पर्धा विजेत्या शेतक-यांना बक्षीसांची 
रक्‍कम अदा करण्यासाठी एकूण रु.१०९.९३ 
लक्ष निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्नुसंवर्धन,दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-पीकस्पर्धा-२०२३/प्र.क्र.१४२/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-३२ 
दिनांक- ३० नोव्हेंबर, २०२३ 
संदर्भ:- 
१) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.पिकस्पर्धा-२०२०/प्र.क्र.४८/४अओ, दि.०५/१०/२०२० 
२) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.पिकस्पर्धा-२०२०/प्र.क्र.४८/४अ, दि.०४/०८/२०२३ 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. जा.क्र./वि.प्र.४/पीकस्पर्धा/खरीप-२२/निधीमागणी/२०२३, 
दि.१४/०९/२०२३ 
४) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. जा.क्र./वि.प्र.४/पीकस्पर्धा/रब्बी-२२/निधीमागणी/३१२६९/२०२३, 
दि.२७/०९/२०२३ 


प्रस्तावना: 

राज्यामध्ये पिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी होतक-यांकडून विविध प्रयोग करण्यात येतात व 
उत्पादकतेत वाढ करण्याच्या प्रयत्न केला जातो. अशा प्रयोगशील शेतक-यांना, प्रोत्साहन देऊन गौरव 
केल्यास त्यांची gore, मनोबल यांच्यामध्ये वाढ होऊन त्यांच्याकडून आणखी उमेदीने नवनवीन 
अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. कृषि उत्पादनामध्ये भर घालण्यासाठी शेतक-यांचे योगदान 
मिळते. तसेच त्यांचे मार्गदर्शन परिसरातील इतर शेतक-यांना होवून राज्याच्या एकूण कृषि उत्पादनात 
मोलाची भर पडते, हा उद्देश ठेऊन राज्यांतर्गत पीकस्पर्धाचे आयोजन करण्यात येते. पिक स्पर्धा योजनेतील 
निकषांमध्ये कालानुरुप बदल करण्याची आवश्‍यकता लक्षात घेवून दि.०५ ऑक्टोबर, २०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये राज्यातंर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पिकांच्या पिकस्पर्धेच्या अंमलबजावणी 
कार्यपध्दतीमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. 

सन २०२१ मधील खरीप व रब्बी हंगामातील राज्य ते तालुका स्तरावरील पीकस्पर्धा विजेत्या 
शेतक-यांना बक्षीसाची रक्कम अदा करण्यासाठी रु.७०.०७ लाख निधी २४०१ ०७५३ या लेखाशीर्षातंर्गत 
५०-इतर खर्च या उपलेखाशीर्षाखाली दि.०४ ऑगस्ट, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केला आहे. 

सन २०२२-२३ मधील खरीप व रब्बी हंगामामध्ये राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील 
प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाचे निकाल कृषि आयुक्‍्तालयास प्राप्त झाले असून या पुरस्कारांच्या 
वितरणासाठी एकूण रु.१२७.११२४ लाख निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती कृषि आयुक्तालयाच्या संदर्भ 
क्र३व४ च्या Varad केळी आहे. त्यानुषंगाने निधी वितरीत करणेबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत 
आहे. 


शासन निर्णय: 
१. खरीप व रब्बी हंगाम २०२२-२३ मधील विविध पातळीवरील पीकस्पर्धा विजेते होतक-यांना बक्षीसांची 
रक्‍कम वितरीत करण्यासाठी रु.१०९.९३ लाख (रुपये एक कोटी नऊ लाख त्र्याण्णव हजार फक्त) 
निधीच्या वितरणास मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः पीकस्पर्धा-२०२३/प्र.क्र.१४२/४ओ 


२. परिच्छेद क्र.१ मध्ये नमूद केल्यानुसार खरीप व रब्बी हंगाम २०२२-२३ मधील विविध पातळीवरील 
पीकस्पर्धा विजेते शहोतक-यांना बक्षीस रक्‍कम वितरीत करण्याकरिता सदर निधी पुढील 
लेखाशीर्षाखालील अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून खर्ची टाकावा:- 


मागणी क्र.डी-३ 


(०१) (03) पीक स्पर्धा (कार्यक्रम) 


(२४०१ ०७५३) 
५०-इतर खर्च 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत रु.१०९.९३ लाख निधीचे कोषागारातून आहरण व वितरण 
करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहेत. 
अ. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
क्र 
चिं आयुक्तालय स्तर | आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२ | विभाग स्तर विभागीय कृषि सहसंचालक | लेखाधिकारी, विभागीय कृषि 
सहसंचालक 
३ | जिल्हास्तर जिल्हा अधिक्षक कृषि लेखाधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी अधिकारी 
४ | तालुकास्तर तालुका कृषि अधिकारी तालुका कृषि अधिकारी 


प्रत, 


या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 


तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


षु. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११३०१११८४२९१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Cc WwW A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f981 d5a9fec2e5d5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd542 


Odf7cbaa28990d692e36, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


BA N S | RAO KA RAD ) serialNumber=90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9A65BFD4274 
7F1995A4F22FDC0240939AAB0835, cn=SANTOSH 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा 
सर्व मा.विधान परिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा. मंत्री, (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 


BANSIRAO KARAD 
Date: 2023.11.30 11:18:42 +05'30' 


(संतोष कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीकस्पर्धा-२०२३/प्र.क्र.१४२/४ओ 


अपर मुख्य सचिव,कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
आयुक्त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
. उप सचिव (४-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. कृषि संचालक, (सर्व) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. विभागीय कृषि सहसंचालक, सर्व 

. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, सर्व 

. तालुका कृषि अधिकारी, सर्व 

. निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


